दिव्यांग कल्याण विभागासाठी “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
दिव्यांग कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्र. : इडीडी-२०२३/प्र.क्र.०१/दि.क.-१ 
३१, ३२, ३५ए, मित्तल टॉवर, ए-विंग, तिसरा मजला, 
बॅरीस्टर रजनी पटेल मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई-०२१. 
दिनांक: १० एप्रिळ, २०२४ 


वाचा: 9) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक: शाकानि-२०२२/प्र.क्र.६७/१८ (र.व.का., 
दिनांक १५ डिसेंबर, २०२२ 
२) दिव्यांग कल्याण विभाग, शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०२२/प्र.क्र.१४८/दि.क.-२, 
दिनांक ४ जानेवारी, २०२३. 
3) दिव्यांग कल्याण विभाग, शासन निर्णय क्र. इडीडी-२०२३२/प्र.क्र.४६/दि.क.-१, 
दिनांक २४ मार्च, २०२३. 
४ वित्त विभाग शासन आदेशा क्र. संलेको-२०२४/प्र.क्र.४६/कोषा.प्रशा.२, दि. १५ मार्च, २०२४. 


प्रस्तावना: 

सामान्य प्रशासन विभाग, संदर्भ क्र. १ येथील, दिनांक १५ डिसेंबर, २०२२ अधिसुचनेन्वये सामाजिक 
न्याय व विशेष सहाय्य विभागातून दिव्यांग कल्याण या नवीन विभागाची निर्मीती करण्यात आलेली आहे. 
तसेच, दिव्यांग कल्याण विभागाच्या दि. ४ जानेवारी, २०२३ रोजीचे शासन निर्णयाव्दारे या विभागासाठी पदे 
निर्माण करण्यात आली आहेत. 

विभागातील रोखशाखेचे कामकाज सुरु होण्याच्या दृष्टीने उपरोक्‍त वाचा क्र. 3 येथील शासन 
निर्णयाद्दारे श्री. साईप्रसाद द. मुकदाडवार (कक्ष अधिकारी/दि.क.-२) यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” 
घोषीत करण्यात आलेले आहे. 

आता, वित्त विभागाच्या उपरोक्‍त वाचा क्र. ४ व्दारे श्री. महेंद्र BAHL STAR, लेखा अधिकारी, नानाजी 
देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, जालना यांची दिव्यांग कल्याण विभागामधील लेखा 
अधिकारी या पदावर बदलीने पदस्थापना करण्यात आलेली असल्याने “आहरण व संवितरण अधिकारी” 
घोषित करण्याच्या दिनांक २४ मार्च, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये बदल करण्याची बाब विभागाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
दिव्यांग कल्याण विभागातील रोख शाखेच्या कामकाजाचे अनुषंगाने महाराष्ट्र कोषागार नियम, 


१९६८, खंड एक मधील नियम १५ (3) मधीळ तरतुदीस अनुसरुन उपरोक्त वाचा क्र. ३ येथील आदेशाव्दारे 


श्री. साईप्रसाद मुकदाडवार, कार्यासन अधिकारी (दि.क.-२) यांना विभागाचे आहरण व संवितरण अधिकारी 


शासन निर्णय क्रमांकः इडीडी-२०२३/प्र.क्र.०१/दि.क.-१ 


म्हणून घोषीत करण्यात आलेले आहे. आता, दिव्यांग कल्याण विभागातील लेखा अधिकारी हे रिक्‍त पद 
बदलीने भरण्यात आल्यामुळे लेखा अधिकारी, दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०४१०१२५८२२०५३५ असा आहे. तसेच, सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by RAJESH BHASKAR GAIKWAD 

RA E H B H A KA R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PERSONS WITH 
DISABILITIES WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=5b1378a498cdff3fdd9ea5370b7 1fae3eca97e85924d0e443758ade5f 
0221f9a, postalCode=400032, st: 


‘Mah. 
serial INumber=26E171EC96C63F6333217D12FB6DA1CSA800CE18A7A6FD59 
ABF19B8ED3F02A91, cn=RAJESH BHASKAR GAIKWAD 


Date: 2024.04.10 13:10:14 +05'30 


(XT. UT. गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई., 

प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र -१, नागपूर., 

संचालक, SA व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई., 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई., 

सह/ उप सचिव (अर्थसंकल्प)/ व्यय-१४/ कोषा.प्र.-५, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२., 
उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई., 

सर्व उप सचिव/ अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२., 
निवडनस्ती (दि.क. १). 


Cc “७ A -O 


Cc 
ae 


“0 (२ ७ & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


